मुळा प्रकल्प ता. राहुरी जि. अहमदनगर अंतर्गत 
मुळा उजवा कालवा सा.क्र. ०/४९८ कि.मी. मध्ये 
जलझंपीशुंडीका SWE चे बांधकाम मजबुतीकरण 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३४०/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२ 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम-/सिंचन-१/ धा-२३०/ २०२१/ ९२३७ दि. १२/११/२०२१. 
२. शासन निर्णय - २०१७/(५६६/१७)/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/(५५१/१७)/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/(७८५/१३)/सिंव्य(कामे), दि.१/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/(9८५/१२३)/सिंव्य(कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र. प्रमा-२०१३/(9८५/१३)/सिंव्य(कामे) दि १/१/२०१५. 


प्रस्तावना:- 

मुळा पाटबंधारे या मोठया प्रकल्पास मुळा उजवा तट कालवा व मुळा डावा तट कालवा असे दोन कालवे 
कार्यान्वित आहेत. मुळा उजवा तट कालव्याची लांबी ५२ कि.मी. असून कालव्याचे बांधकाम सन १९७२-७३ 
सालामध्ये पूर्ण झाले असून लाभक्षेत्रासाठी पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येत आहे.उध्दवापासून संकल्पित पाणी 
वहन क्षमता १६५० क्युसेक्स ( ४६.७२ Cumecs ) इतकी आहे. सदर कालवा अंतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील 
राहूरी , नेवासा , शहोवगाव व पाथर्डी तालुक्‍यातील लाभक्षेत्राचा समावेश आहे. मुळा धरण प्रकल्पाचे बांधकाम 
चालु असतांना सन १९७२-७३ सालामध्ये कालव्यातून लाभक्षेत्रासाठी सोडण्यात येणा-या पाण्याचा विसर्ग 
मोजण्यासाठी जलझंपीशुंडीका (SW) चे बांधकाम कालव्याचे सा.क्र. ०/४९८ कि मी येथे दगडी बांधकामात 
करण्यात आले होते. सदर SWE च्या सेवामार्ग व निरिक्षण पथ या दोन्ही बाजूचे बांधकामास उभ्या भेगा पडल्या 
असून मोठया प्रमाणात तुट फुट झालेली आहे. सद्यस्थितीत निरिक्षण पथाकडील भिंत पूर्णपणे पडली आहे. 
तसेच SWF च्या गेजकुंडीची संपूर्ण फुट-तुट झाली आहे. त्यामुळे सध्या कालव्यातील विसर्ग सा.क्र. ३/६६० कि 
मी येथील सायफनच्या वरील बाजूस गेजपटटीने मापन करण्यात येत आहे. त्यामुळे उजव्या कालव्याच्या 
मुखाशी अचूक विसर्ग मोजण्याचे दृष्टीने जलझंपीशुंडीका (SWF) चे बांधकाम करणे अंत्यत आवश्‍यक आहे. सदर 
काम हे जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र २०१३/(७८५/१३)/सिव्य(कामे), दि.१/८/२०१९ नुसार कार्यप्रकार- 
२(अ) मधील प्राधान्यक्रम -५ नुसार प्रस्तावित असुन , त्याअनुषंगाने मुळा प्रकल्प ता. राहुरी जि. अहमदनगर 
अंतर्ग मुळा उजवा कालवा सा.क्र. ०/४९८ कि.मी. मध्ये जलझंपीशुंडीका Swe चे बांधकाम मजबुतीकरण 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत मुळा प्रकल्प ता. राहुरी जि. 
अहमदनगर अंतर्गत मुळा उजवा कालवा सा.क्र. ०/४९८ कि.मी. मध्ये जलझंपीशुडीका Swe चे बांधकाम 
मजबुतीकरण अंदाजपत्रकास या योजनेच्या विशेष दुरुस्तीच्या रू. १,२८,२६,९७२ /- (रू. एक कोटी अठठावीस 
लक्ष सव्वीस हजार नऊशे बहात्तर फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३४०/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


१) तांत्रिक मान्यता ,निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय /परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण , १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अनुदान (१२)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र)(कार्यक्रम) (४७०१ जे १९४) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाश्रिर्षा 
खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. 
५५ सन २०२१-२०२२ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१५४६४८९६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath 000 eae 
Manmathappa Chille wzrzzste ov =waterr 
Date: 2022.03.30 15:50:08 +05'30" 
(वैजनाथ fag) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे सचिव 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई यांचे सचिव 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्रराज्य,मुंबई, 

१२) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्रराज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३४०/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


१४) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग ,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश , नाशिक 
१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण ,नाशिक, 
१७) कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग ,अहमदनगर 

१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३४०/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


दि. ३०/०३/२०२२ चे सहपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३४०/२०२१)/ सिंव्य (कामे), 


अ.क्र. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
1 C - Works (excluding Royalty) 10400666 
3 Royalty 762199 
4 १ % Insurance 104007 
5 १२% GST 1248080 
Le 3 % Contingencies 312020 
Total Rs. 1,28,26,972 


Digitally signed by Vaijnath 


Vaij n at h Manmathappa Chille 
M th DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
a n m a L ap pa Government of Maharashtra, OU = Water 
C h i | le Resources Department 


Date: 2022.03.30 15:50:27 +05'30' 


( वैजनाथ Face ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


